ज्ञानोबा - तुकाराम पुरस्कार सन २०१९-२० 
जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. ज्ञातुपु १४२० (99)/ प्र. क्र. २४३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सासंमं २०००/प्र. क्र. 
१७७/ सां.का.२, दि. ०४ जून, २००२. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. १४२० (१३) /प्र. क्र. 
१५३/ सां.का.४, दि. २६ जून, २०२०. 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.स/२०९९, 
दि. २५.११.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये संत साहित्यासंदर्भात लेखन किंवा संतांना 
अभिप्रेत असलेले मानवतावादी कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना दरवर्षी ज्ञानोबा - तुकाराम पुरस्काराने 
सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्काराचे स्वरुप पुरस्कार रक्‍कम रु. ५.०० लाख, मानपत्र व 
मानचिन्ह असे आहे. उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथीळ शासन निर्णयान्वये या पुरस्काराकरीता 
पुरस्कारार्थीची निवड करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने निवड केल्यानुसार सन 
२०१९-२० या वर्षासाठीचा "ज्ञानोबा - तुकाराम पुरस्कार" "ह.भ.प बद्रीनाथ तनपुरे" यांना या 
शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहे. 
२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी - २, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन (०४) इतर महोत्सव (०४) (०१) इतर महोत्सव (कार्यक्रम) (२२०५ १६०५) - ५० 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०११२६१४३६००७२२३ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


डं Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural 
Affairs Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2. }d20348a52de465c7¢34a61591 bbe69b747ae1 1457103a0 
cf , 
serialNumber=cb03c92b399cc893 1 Obf1378c184d97a4b7b9b98e926ea8 
h O fa e71dd7bc9cb273631, cn=Vilas Ramrao Thorat 

Date: 2020.11.26 16:14:10 +05'30' 

(विलास रा. थोरात) 

उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४२० (११/ प्र. क्र. २४३/सां.का.४ 


४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्य मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 

७. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

९. निवड समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयामार्फत) 

१०.ह.भ.प बद्रीनाथ तनपुरे ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

११.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१५.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


